महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. पूरक-०१२१/प्र.क्र.३४२/पोल-७ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२२. 


विषय:- पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील दिंडोरी 
पोलीस ठाणेसाठी कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी निधी वितरण 
करण्याबाबत. 


संदर्भ:- १. शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र. पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३९/पोल-७, 
दि.१६/१२/२०२१ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-०१२१/प्र.क्र.५८/अर्थ-३, 
दिनांक २८ जानेवारी, २०२२ 


ज्ञापन :- 
पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी 


कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी एकूण ₹४,३०,२६,०००/- (रुपये चार कोटी तीस लाख 


सव्वीस हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र.पोप्रमा- 


०१२१/ प्र.क्र.3३९/पोल-७, दि.१६ डिसेबर, 2029 द्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 


आहे. 


२. उक्त कामासाठी, गृह विभाग- “मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रश्ञासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, (००) (99) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन 


इमारतीचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (oo ०२११), 43, मोठी बांधकामे,” या लेखाशीर्षाखाली 


सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात पुरक अनुदान म्हणून ₹४३,०२,०००/- (रुपये त्रेचाळीस 


लाख दोन हजार फक्त) इतकी रक्‍कम पोलीस महासंचालय, म.रा., यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, 


वाटप आणि सनियंत्रण प्रणाळीवर वितरण करण्यास, याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


३.. उक्त रक्‍कम ₹४३,०२,०००/- (रुपये त्रेचाळीस लाख दोन हजार फक्‍त )अधिदान व लेखा 


कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांना “नियंत्रक 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 


अधिकाऱ्यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पूरक-०१२१/प्र.क्र.३४२/पोल-७ 


४. हे ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६/२०२२/व्यय-७, 


दिनांक ०२.०२.२०२२, अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२२११६२३५४८०२९ असा आहे. हे शासन 


ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAIKWAD 
KAILAS ARJUN 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 

१) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


५) पोलीस अधिक्षक, नाशिक ग्रामीण 
६) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


